अभियोग संचालनालयाच्या आस्थापनेवर 
असलेल्या विविध वर्गवारीती एकूण १४८४ या 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : डीपीपी-०३२२/प्र.क्र.४०/पोल-१० 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २९ मार्च, २०२२ 


वाचा :- 

. शासन निर्णय गृह विभाग क्र.एमआयएस-२००३/प्र.क्र.१४८/पोल-१०, दि.१२.१०.२०१०. 

शासन निर्णय गृह विभाग क्र.डीपीपी-२०१२/प्र.क्र.११२/पोल-१०, दि.२८.०५.२०१३. 

शासन निर्णय गृह विभाग क्र.डीपीपी-०११८/प्र.क्र.१४/पोल-१०,दि.२७.०३.२०१८. 

शासन निर्णय गृह विभाग क्र.डीपीपी-०५१६/प्र.क्र.१३६/पोल-१०, दि.०१.०२.२०२१. 

शासन निर्णय गृह विभाग क्र.डीपीपी-०१२०/प्र.क्र.०१/पोल-१०, दि.०५.०७.२०२१. 

. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक,दि.१०.०८.२०२१. 

. संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. अस्थायी पदे/ ६७/१५०८/ 
२०२१, दि.१६.०९.२०२१. 

. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२२.०२.२०२२. 

. संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.अस्थायी पदे/६७/५१०/ 
२०२२, दि.२८.०२.२०२२. 


mm >» C A A -0 


G 


won 


शासन निर्णय :- 

संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवर असलेल्या 
विविध संवर्गातील १०८५ अस्थायी पदांना शासन निर्णय गृह विभाग क्रमांक डीपीपी-०९२१/ 
प्र.क्र.२१६/पोल-१०, दि.२७.०९.२०२१ अन्वये दिनांक २८.०२.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 
आलेली आहे. आता सोबतच्या परिशिष्ट- "अ, ब, क, ड, इ, फ, ग, ह" या मधील एकूण १४८४ 
अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०३.२०२२ ते दिनांक ३१.०८.२०२२ पर्यंतच्या मुदतवाढीस या 
निर्णयान्वये शासन मंजुरी देत आहे. ही मुदतवाढ जी पदे सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त आहेत 
त्या पदांना लागू होणार नाही. तसेच, शासनाने सदरहू पदे नष्ट करण्याचे आदेशा यापुर्वी दिलेले 
असतील, SAM पदांना मुदतवाढ लागू होणार नाही. 


२. शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.डीपीपी-०५१६/प्र.क्र.१३६/पोल-१०, दि. ०१.०२.२०२१ अन्वये 
अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवर एकूण १४३१ पदांचा सुधारीत 
आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला आहे. 

३. यासाठी होणारा खर्च गृह विभाग बी-१, "२०१४-न्यायदान ११४-विधी सल्लागार व समुपदेशी, 
(००) (०१) संचाळक सरकारी अभियोग संगणक संकेतांक क्रमांक २०१४ ००२९ ०१ वेतन" या 
लेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यत यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-०३२२/प्र.क्र.४०/पोल-१० 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/ १६/ आपुक, 
दि.२८.०२.२०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३२९११४२५८७५२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने व 


Tushar Dilip 
Rathod 


(तुषार दि. राठोड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
३. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
५. वित्त विभाग (वित्तीय सुधारणा-१), मंत्रालय, मुंबई 
६. निवड नस्ती, गृह विभाग, पोल-१०. 


पृष्ठ १८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-०३२२/प्र.क्र.४०/पोल-१० 


परिशिष्ट “अ 


अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे आस्थापनेवरील मुख्यालय, मुंबई येथील २९ 
अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२२ ते दि.३१.०८.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 


अ.क्र पदनाम पदसंख्या 

ca सहाय्यक संचालक (प्रशासन) १ 
२ अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता ae 
३ Mera सरकारी अभियोक्ता २ 
४ लेखाअधिकारी १ 
५ प्रशासकीय अधिकारी 1 a 
६ निम्नश्रेणी लघुलेखक ४ 
७ वरिष्ठ लिपिक ४ 
८ "लिपिक-टंकलेखक | 9 
९ रोखपाल १ 
| qo वाहन चाळक १ 
ae हवालदार 1 ae 
१२ शिपाई २ 

एकूण २९ 


पृष्ठ १८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-०३२२/प्र.क्र.४०/पोल-१० 


परिशिष्ट “ब” 
सरकारी अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील उप संचालक, 
सरकारी अभियोग यांचे परिक्षेत्रिय स्तरावरील (एकूण ६) कार्यालयातील ४२ अस्थायी पदांना 
दि.०१.०३.२०२२ ते दि.३१.०८.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यासाठी विवरणपत्र 


अ.क्र परिक्षेत्राचे नांव पदनाम पदसंख्या 
| उपसंचालक, सरकारी अभियोग, | उप संचालक शा 
कोकण परिक्षेत्र, मुंबई 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता शिक कशा 
निम्नश्रेणी लघुलेखक Pa 
वरिष्ठ लिपिक 1 ae 
लिपिक-टंकलेखक २ 
डिपाई 1१ | 
एकूण PO 
अ.क्र परिक्षेत्राचे नांव पदनाम पदसंख्या 
२ । उपसंचालक, सरकारी अभियोग, | उप संचालक शिश 
पुणे परिक्षेत्र, पुणे 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता 1 ae 
निम्नश्रेणी लघुलेखक a ai 
वरिष्ठ लिपिक Pd 
लिपिक-टंकलेखक 2 
डिपाई 1 १ | 
एकूण 1 ७_| 
अ.क्र परिक्षेत्राचे नांव पदनाम पदसंख्या 
३ । उपसंचालक, सरकारी अभियोग, | उप संचालक शिक 
नाशिक परिक्षेत्र, नाशिक 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता a 
निम्नश्रेणी लघुलेखक PD 
वरिष्ठ लिपिक PD 
लिपिक-टंकलेखक २ 
शिपाई 1 १ 
एकूण PO 


पृष्ठ १८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-०३२२/प्र.क्र.४०/पोल-१० 


अ.क्र परिक्षेत्राचे नांव पदनाम पदसंख्या 
४  ।उपसंचालक, सरकारी अभियोग, | उप संचालक | 
औरंगाबाद परिक्षेत्र, औरंगाबाद 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता Pd 
निम्नश्रेणी लघुलेखक ae 
वरिष्ठ लिपिक 1 १ | 
लिपिक-टंकलेखक २ 
rots 1 १ | 
एकूण 1 ७ | 
अ.क्र परिक्षेत्राचे नांव पदनाम पदसंख्या 
५ | उपसंचालक, सरकारी अभियोग, | उप संचालक शिका 
अमरावती परिक्षेत्र, अमरावती 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता 1 ae 
निम्नश्रेणी लघुलेखक Ye 
वरिष्ठ लिपिक 1 १ | 
लिपिक-टंकलेखक २ 
rots Pd 
एकूण 1 ७ | 
अ.क्र परिक्षेत्राचे नांव पदनाम पदसंख्या 
६ | उपसंचालक, सरकारी अभियोग, | उप संचालक शकि 
नागपूर परिक्षेत्र, नागपूर 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता Pa 
निम्नश्रेणी लघुलेखक Pa 
वरिष्ठ लिपिक 1 १ | 
लिपिक-टंकलेखक २ 
rots 1 १ | 
एकूण 1 ७ | 


पृष्ठ १८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-०३२२/प्र.क्र.४०/पोल-१० 


परिशिष्ट “क 


सरकारी अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील कोकण परिक्षेत्रातील 
सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता यांचे जिल्हास्तरीय (एकूण ५) कार्यालयातील २८१ अस्थायी 
पदांना दि.०१.०३.२०२२ ते दि.३१.०८.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यासाठी विवरणपत्र 


अ.क्र जिल्ह्याचे नाव पदनाम पदसंख्या 
शि मुंबई (बृहन्मुंबई जिल्हा) सहाय्यक संचालक व सरकारी शिका 
अभियोक्ता 
अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता ७४ 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता ४९ 
निम्नश्रेणी लघुलेखक [> न. 
वरिष्ठ लिपिक i 
लिपिक-टंकलेखक १२ 
शिपाई a 
एकूण १३९ 
अ.क्र जिल्ह्याचे नाव पदनाम पदसंख्या 
2 | ST (ठाणे शहर, पालघर, | सहाय्यक संचाळक व सरकारी 4 
ठाणे ग्रामीण व नवी मुंबई) । अभियोक्ता 
अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता २४ 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता २० 
निम्नश्रेणी लघुलेखक a 
वरिष्ठ लिपिक |... a 
लिपिक-टंकलेखक १४ 
शिपाई शा 
एकूण ६२ 
अ.क्र जिल्ह्याचे नाव पदनाम पदसंख्या 
३ | रायगड सहाय्यक संचालक व सरकारी ae 
अभियोक्ता 
अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता ९ 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता १२ 
निम्नश्रेणी लघुलेखक i _.__| 
वरिष्ठ लिपिक a आ... 
लिपिक-टंकलेखक | अपे | 
शिपाई (____ व| 
एकूण ३६ 


पृष्ठ १८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-०३२२/प्र.क्र.४०/पोल-१० 


अ.क्र जिल्ह्याचे नाव पदनाम पदसंख्या 
४ ।रत्नागिरी सहाय्यक संचालक व सरकारी १ 
अभियोक्ता 
अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता ४ 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता ८ 
निम्नश्रेणी लघुलेखक 1१ 
वरिष्ठ लिपिक 1 १ 
लिपिक-टंकलेखक ७ 
rots 1१ 
एकूण २३ 
अ.क्र जिल्ह्याचे नाव पदनाम पदसंख्या 
५ सिंधुदुर्ग सहाय्यक संचालक व सरकारी ae 
अभियोक्ता 
अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता ४ 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता ७ 
निम्नश्रेणी लघुलेखक -_ शी. | 
वरिष्ठ लिपिक 1१ | 
लिपिक-टंकलेखक ७ 
एकूण २१ 


पृष्ठ १८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-०३२२/प्र.क्र.४०/पोल-१० 


परिशिष्ट “ड” 


सरकारी अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील नाशिक परिक्षेत्रातील 
सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता यांचे जिल्हास्तरीय (एकूण ५) कार्यालयातील २२८ अस्थायी 
पदांना दि.०१.०३.२०२२ ते दि.३१.०८.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यासाठी विवरणपत्र 


अ.क्र जिल्हाचे नाव पदनाम पदसंख्या 
१ । नाशिक (नाशिक ठाहर, | सहाय्यक संचाळक व सरकारी १ 
नाशिक ग्रामीण) अभियोक्ता 
अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता १८ 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता २८ 
निम्नश्रेणी लघुलेखक a ae 
वरिष्ठ लिपिक 1 १ | 
लिपिक-टंकलेखक १२ 
शिपाई i aan 
एकूण ६२ 
अ.क्र जिल्हाचे नाव पदनाम पदसंख्या 
२ धुळे सहाय्यक संचालक व सरकारी a 
अभियोक्ता 
अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता ६ 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता शिळा १ 
निम्नश्रेणी लघुलेखक १ 
वरिष्ठ लिपिक a 
लिपिक-टंकलेखक ५ 
rots q 
एकूण २६ 
अ.क्र जिल्हाचे नाव पदनाम पदसंख्या 
३ | नंदुरबार सहाय्यक संचालक व सरकारी १ 
अभियोक्ता 
अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता ३ 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता ७ 
निम्नश्रेणी लघुलेखक 1१ 
वरिष्ठ लिपिक १ 
लिपिक-टंकलेखक ३ 
rots 1१ 
एकूण 1१७ | 


पृष्ठ १८ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-०३२२/प्र.क्र.४०/पोल-१० 


अ.क्र जिल्हाचे नाव पदनाम पदसंख्या 
४ | जळगांव सहाय्यक संचालक व सरकारी ह, 
अभियोक्ता 
अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता १२ 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता २१ 
निम्नश्रेणी लघुलेखक 1 १ | 
वरिष्ठ लिपिक १ 
लिपिक-टंकलेखक १२ 
rats ae 
एकूण ४९ 
अ.क्र जिल्हाचे नाव पदनाम पदसंख्या 
५ | अहमदनगर सहाय्यक संचाळक व सरकारी शकि 
अभियोक्ता 
अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता २४ 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता ३२ 
निम्नश्रेणी लघुलेखक 1 १ 
वरिष्ठ लिपिक १ 
लिपिक-टंकलेखक १४ 
rots q 
एकूण 1 ७४. | 


पृष्ठ १८ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-०३२२/प्र.क्र.४०/पोल-१० 


परिशिष्ट “इ” 


सरकारी अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील पुणे परिक्षेत्रातील 
सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता यांचे जिल्हास्तरीय (एकूण ५) कार्यालयातील २८० 
अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२२ ते दि.३१.०८.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यासाठी विवरणपत्र 


अ.क्र जिल्ह्याचे नाव पदनाम पदसंख्या 
१ पुणे (पुणे शहर, पुणे [सहाय्यक संचालक व सरकारी १ 
ग्रामीण व पुणे रेल्वे) अभियोक्ता 
अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता ३२ 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता २५ 
निम्नश्रेणी लघुलेखक a 7) 
वरिष्ठ लिपिक १ 
लिपिक-टंकलेखक १४ 
एकूण 1 Oe 
अ.क्र जिल्ह्याचे नाव पदनाम पदसंख्या 
२ सातारा सहाय्यक संचाळक व सरकारी i | 
अभियोक्ता 
अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता ११ 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता ३१ 
निम्नश्रेणी लघुलेखक Pd 
वरिष्ठ लिपिक १ 
लिपिक-टंकलेखक ८ 
डिपाई 1 १ | 
एकूण ५४ 
अ.क्र. । जिल्ह्याचे नाव पदनाम पदसंख्या 
३ सांगली सहाय्यक संचाळक व सरकारी १ 
अभियोक्ता 
अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता ९ 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता २० 
निम्नश्रेणी लघुलेखक १ 
वरिष्ठ लिपिक | ह. || 
लिपिक-टंकलेखक ह 
rots q 
एकूण PBN 


पृष्ठ १८ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-०३२२/प्र.क्र.४०/पोल-१० 


अ.क्र. जिल्ह्याचे नाव पदनाम पदसंख्या 
४ सोलापूर (सोलापूर [सहाय्यक संचालक व सरकारी १ 
शहर व सोलापूर अभियोक्ता 
ग्रामीण) 
अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता १६ 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता ३२ 
निम्नश्रेणी लघुलेखक 1 १ | 
वरिष्ठ लिपिक १ 
लिपिक-टंकलेखक ८ 
rots Pd 
एकूण ६० 
अ.क्र जिल्ह्याचे नाव पदनाम पदसंख्या 
५ 'ोल्हापूर सहाय्यक संचाळक व सरकारी शिंग 
अभियोक्ता 
अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता १५ 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता २२ 
निम्नश्रेणी लघुलेखक ae 
वरिष्ठ लिपिक aa 
लिपिक-टंकलेखक १० 
डिपाई Oe 
एकूण ५१ 


पृष्ठ १८ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-०३२२/प्र.क्र.४०/पोल-१० 


परिशिष्ट “फ” 


सरकारी अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील औरंगाबाद परिक्षेत्रातील 
सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता यांचे जिल्हास्तरीय (एकूण ८) कार्यालयातील ३१६ अस्थायी 
पदांना दि.०१.०३.२०२२ ते दि.३१.०८.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यासाठी विवरणपत्र. 


अ.क्र जिल्ह्याचे नाव पदनाम पदसंख्या 
शि औरंगाबाद (औरंगाबाद | सहाय्यक संचालक व सरकारी शिश 
शहर व औरंगाबाद | अभियोक्ता 
ग्रामीण) 
अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता २२ 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता २१ 
निम्नश्रेणी लघुलेखक Po 
वरिष्ठ लिपिक 1१ 
लिपिक-टंकलेखक ८ 
शिपाई a 
एकूण 44 
अ.क्र. जिल्ह्याचे नाव पदनाम पदसंख्या 
२ | जालना सहाय्यक संचालक व सरकारी ee 
अभियोक्ता 
अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता Po ० 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता १५ 
निम्नश्रेणी लघुलेखक Po 
वरिष्ठ लिपिक 1 १ | 
लिपिक-टंकलेखक षु 
शिपाई 1 १ | 
एकूण ३४ 
अ.क्र जिल्ह्याचे नाव पदनाम पदसंख्या 
३ | परभणी सहाय्यक संचालक व सरकारी शिंका 
अभियोक्ता 
अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता ७ 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता a q 
निम्नश्रेणी लघुलेखक i | 
वरिष्ठ लिपिक rn, 
लिपिक-टंकलेखक षु 
शिपाई [| — a | 
एकूण २७ 


पृष्ठ १८ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-०३२२/प्र.क्र.४०/पोल-१० 


अ.क्र जिल्ह्याचे नाव पदनाम पदसंख्या 
४ | हिंगोली सहाय्यक संचालक व सरकारी | 
अभियोक्ता 
अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता 3 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता 1१ ० 
निम्नश्रेणी लघुलेखक 1 ae 
वरिष्ठ लिपिक Po 
लिपिक-टंकलेखक 3 
शिपाई 1, ती. | 
एकूण २० 
अ.क्र जिल्ह्याचे नाव पदनाम पदसंख्या 
५ ।बीड सहाय्यक Gop व सरकारी १ 
अभियोक्ता 
अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता १४ 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता २७ 
निम्नश्रेणी लघुलेखक १ 
वरिष्ठ लिपिक a 
लिपिक-टंकलेखक 
rots 
एकूण ५४ 
अ.क्र. जिल्ह्याचे नाव पदनाम पदसंख्या 
६ । नांदेड सहाय्यक संचाळक व सरकारी शंका 
अभियोक्ता 
अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता 1११ | १ 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता २६ 
निम्नश्रेणी लघुलेखक १ 
वरिष्ठ लिपिक 1 १ | 
लिपिक-टंकलेखक | | 
rots q 
एकूण ५१ 


पृष्ठ १८ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-०३२२/प्र.क्र.४०/पोल-१० 


अ.क्र जिल्ह्याचे नाव पदनाम पदसंख्या 
७ । उस्मानाबाद सहाय्यक संचाळक व सरकारी अ 
अभियोक्ता 
अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता ८ 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता १४ 
निम्नश्रेणी लघुलेखक 1१ | 
वरिष्ठ लिपिक 
लिपिक-टंकलेखक ७ 
rats 
एकूण ३३ 
अ.क्र जिल्ह्याचे नाव पदनाम पदसंख्या 
८ ।लातूर सहाय्यक संचाळक व सरकारी शिंग 
अभियोक्ता 
अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता १२ 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता २० 
निम्नश्रेणी लघुलेखक 1१ 
वरिष्ठ लिपिक 1१ 
लिपिक-टंकलेखक द 
डिपाई | आ | 
एकूण ४२ 


पृष्ठ १८ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-०३२२/प्र.क्र.४०/पोल-१० 


परिशिष्ट “ग” 


सरकारी अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील अमरावती 


परिक्षेत्रातील सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता यांचे जिल्हास्तरीय (एकूण ५) 


कार्यालयातील १४९ अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२२ ते दि.३१.०८.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 


देण्यासाठी विवरणपत्र 
अ.क्र जिल्ह्याचे नाव पदनाम पदसंख्या 
णि अमरावती सहाय्यक संचाळक व सरकारी ae 
अभियोक्ता 
अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता १५ 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता १७ 
निम्नश्रेणी लघुलेखक 1१ 
वरिष्ठ लिपिक 1१] 
लिपिक-टंकलेखक 8 
एकूण ee 
अ.क्र जिल्ह्याचे नाव पदनाम पदसंख्या 
२ | यवतमाळ सहाय्यक संचालक व सरकारी शिका 
अभियोक्ता 
अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता ७ 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता १८ 
निम्नश्रेणी लघुलेखक 1१] 
वरिष्ठ लिपिक 
लिपिक-टंकलेखक 9 
एकूण ३५ 
अ.क्र जिल्ह्याचे नाव पदनाम पदसंख्या 
३ बुलढाणा सहाय्यक संचालक व सरकारी | 
अभियोक्ता 
अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता 1१ | ० 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता १२ 
निम्नश्रेणी लघुलेखक 1 १ | 
वरिष्ठ लिपिक 1१ 
लिपिक-टंकलेखक 8 
एकूण ३४ 


पृष्ठ १८ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-०३२२/प्र.क्र.४०/पोल-१० 


अ.क्र. जिल्ह्याचे नाव पदनाम पदसंख्या 
४ | अकोला सहाय्यक संचालक व सरकारी शिंका 
अभियोक्ता 
अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता ६ 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता ४ 
निम्नश्रेणी लघुलेखक a a 
वरिष्ठ लिपिक 1 १ | 
लिपिक-टंकलेखक षु 
एकूण १८ 
अ.क्र जिल्ह्याचे नाव पदनाम पदसंख्या 
५ ।वाशिम सहाय्यक संचालक व सरकारी शा 
अभियोक्ता 
अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता ३ 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता ९ 
निम्नश्रेणी लघुलेखक १ 
वरिष्ठ लिपिक १ 
लिपिक-टंकलेखक 3 
एकूण १८ 


पृष्ठ १८ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-०३२२/प्र.क्र.४०/पोल-१० 


परिशिष्ट “ह” 


सरकारी अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील नागपूर 
परिक्षेत्रातील सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता यांचे जिल्हास्तरीय (एकूण ६) 


कार्यालयातील १५९ अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२२ ते दि.३१.०८.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 


देण्यासाठी विवरणपत्र. 
अ.क्र जिल्ह्याचे नाव पदनाम पदसंख्या 
¥ नागपूर (नागपूर शहर, | सहाय्यक संचालक व सरकारी शिंका 
नागपूर ग्रामीण, नागपूर | अभियोक्ता 
रेल्वे) 
अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता २० 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता २१ 
निम्नश्रेणी लघुलेखक १ 
वरिष्ठ लिपिक 1 १ | 
लिपिक-टंकलेखक pF | 
एकूण 4g 
अ.क्र जिल्ह्याचे नाव पदनाम पदसंख्या 
२ भंडारा सहाय्यक संचालक व सरकारी ~~ 
अभियोक्ता 
अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता २ 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता ७ 
निम्नश्रेणी लघुलेखक a 
वरिष्ठ लिपिक १ 
लिपिक-टंकलेखक 4 
शिपाई शिंग उणं 
एकूण १८ 
अ.क्र जिल्ह्याचे नाव पदनाम पदसंख्या 
३ ।गोंदिया सहाय्यक संचाळक व सरकारी शा 
अभियोक्ता 
अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता ३ 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता ४ 
निम्नश्रेणी लघुलेखक a ee 
लिपिक-टंकलेखक 3 
एकूण १२ 


पृष्ठ १८ पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-०३२२/प्र.क्र.४०/पोल-१० 


अ.क्र. जिल्ह्याचे नाव पदनाम पदसंख्या 
४ चंद्रपूर सहाय्यक संचालक व सरकारी शा 
अभियोक्ता 
अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता ६ 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता १३ 
निम्नश्रेणी लघुलेखक 1१ 
वरिष्ठ लिपिक 1१ 
लिपिक-टंकलेखक ९ 
शिपाई 1 १ 
एकूण ३२ 
अ.क्र जिल्ह्याचे नाव पदनाम पदसंख्या 
५ ।'गडचिरोली सहाय्यक संचाळक व सरकारी १ 
अभियोक्ता 
अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता ३ 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता ३ 
निम्नश्रेणी लघुलेखक १ 
वरिष्ठ लिपिक 1 १] 
लिपिक-टंकलेखक ४ 
rots q 
एकूण pa 
अ.क्र जिल्ह्याचे नाव पदनाम पदसंख्या 
६ वर्धा सहाय्यक संचालक व सरकारी शांका 
अभियोक्ता 
अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता ६ 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता १४ 
निम्नश्रेणी लघुलेखक १ 
वरिष्ठ लिपिक a ca 
लिपिक-टंकलेखक & 
एकूण २९ 


पृष्ठ १८ पैकी १८ 


